महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळावर 
उपाध्यक्ष पदी नियुक्‍ती करण्याबाबत. 
श्री. संजय (काक) रामचंद्र पाटील 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक - नियुक्‍ती -२०१८/मु. ४/प्र.क्र.9२/२०१८/जसंनि 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २७/०६/२०१८. 


प्रस्तावना - 


राज्यामध्ये सन १९९६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. १५, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास 


महामंडळ अधिनियम - १९९६ मधील तरतुदीनुसार महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ स्थापन 


करण्यात आले आहे. या अधिनियमातील कलम ४ (१) (अ-१ नुसार महामंडळाच्या रचनेमध्ये राज्य 


शासनाने नामनिर्देशित करावयाचे दोन अशासकीय सदस्यांची उपाध्यक्ष पदी नियुक्‍ती करण्याची 


तरतूद आहे. 


महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे या महामंडळावर उपाध्यक्ष पदी राज्य 


शासनाने नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


राज्यामध्ये सन १९९६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. १५, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास 


महामंडळ अधिनियम - १९९६ मधील तरतुदीनुसार महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ स्थापन 


करण्यात आले आहे. या अधिनियमातील कलम ४ (१) (अ-१) नुसार श्री. संजय (काक) रामचंद्र 


पाटील, मु.पो. चिंचणी, ता. तासगाव, जि. सांगली ह्यांची महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, 


पुणे या महामंडळावर उपाध्यक्ष पदी नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


कृष्णा खोरे विकास महामंडळ अधिनियम, १९९६ मधील कलम ४ (२) नुसार “शासनाने 


समाप्त केला नाही तर, नामनिर्देशित सदस्यांचा पदावधी एक वर्षाचा असेल 


सदर उपाध्यक्षांना वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक BRA १०.१०/प्र.क्र.९६/१०/ 


साऊ, दि. १३/०३/२०१२ अन्वये विहीत केलेल्या सेवा सुविधा अनुज्ञेय राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती -२०१८/मु. ४/प्र.क्र.७२/२०१८/जसंनि 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१८०६२७१६३४०६४२२७ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


०७८ Av AD OO 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


R Ini h Digitally signed by Rajnish Ramkishor Shukla 
aj nisn DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Water Resources Department, 
R ki h postalCode=400032, st=Maharashtra, 
a m l S 1 0 r 2.5.4.20=d37cbfb080a0bc996a7 10b3cOaeea7 
37985dacO9cb66bbff878f42ad4e77a606, 
kla 


Shukla जच वन्त काही 
(र. रा. शुक्ला) 
शासनाचे उप सचिव 


मा. राज्यपालांचे सचिव. 

मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

मा. मंत्री, जलसंपदा, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

मा. राज्यमंत्री, जलसंपदा , मंत्रालय, मुंबई-३२. 

मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई- ३२. 

मा. प्रधान सचिव (जसं, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


७. मा. सचिव (लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


. मा. सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


९. मा. श्री. संजय (काक) रामचंद्र पाटील, मु. पो. चिंचणी, ता. तासगाव, जि. सांगली. 


Go 


११, 
१२. 
We: 
१४. 


१५ 


ae 


१६. 
१८. 
१९. 
२०. 
२१. 
२२. 
२२. 


२४ 
२५ 


~~ 


. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे. 
त्यांना विनंती करण्यात येते की, उपरोक्त व्यक्तीनी आपल्या महामंडळाच्या 
उपाध्यक्ष पदाचा कार्यभार स्वीकार केल्याचा दिनांक शासनास तात्काळ अवगत करावा. 
कार्यकारी संचालक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे. 
कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद. 
कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर. 
कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर. 
. जलसंपदा विभागातील सर्व मुख्य अभियंता व सहसचिव मंत्रालय, मुंबई-३२. 
विशेष आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली. 
जलसंपदा विभागातील सर्व प्रादेशिक मुख्य अभियंते. 
महासंचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था (मेरी) , नाशिक. 
महासंचालक, महाराष्ट्र जल व भूमी व्यवस्थापन संस्था, औरंगाबाद. 
मुख्य अभियंता, नियोजन व जलविज्ञान , नाशिक. 
सर्व अधीक्षक अभियंता व उपसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/नागपूर. 
. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई/नागपूर. 
. कार्यासन (जसंनि) संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


